विद्यमान शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी पाळी सुरू करणे. 
सन २०२१-२२ करिता निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०२१/प्र.क्र.१७/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- 
१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: टिईडी-२०१० /(३३४/२००९)/तांशि-५, 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०११, 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: टिईडी-२०११/(३४७/२०११)/तांशि-५, 
दिनांक १९ जुलै, २०१२, 
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता-२०१४/प्र.क्र.७०/तांशि-५, 
दिनांक ०८जुले, २०१४, 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून,२०२१, दि.१४ 
आक्टोबर, २०२१ व दि.३ फेब्रुवारी, २०२२ 
५) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तंत्रनि-२०२१/प्र.क्र.१७/का.८, 
दि. २६ एप्रिल, २०२१ , दि.३० जून, २०२१ , दि.२२ सप्टेंबर, २०२१ व दि.२/१२/२०२१ 
६) संचालक,तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. ९(१/तंशिसं/नियोजन/२०२०/४, 
दि.१०/१/२०२२ 
प्रस्तावना:- 


संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णय अन्वये सन २०११-१२ पासून ठाणे, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, 
यवतमाळ, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या ७ ठिकाणी, संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय अन्वये सन २०१२- 
१३ पासून रत्नागिरी, कराड, ब्रम्हपुरी, जालना, अंबड या ५ ठिकाणी व संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णय 
अन्वये सन २०१४-१५ पासून पुणे, लातूर, हिंगोळी या ३ ठिकाणी अशा एकूण १५ ठिकाणच्या शासकीय 
तंत्रनिकेतनांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी पाळी सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार "मागणी 
क्रमांक झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००- इतर कार्यकम, राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (३०) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विद्यमान शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये दुसरी पाळी 
सुरू करणे, (२२३५ बी ०२२)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता वेतन व इतर उदिष्टांकरिता 
रु.२२,४०,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयांन्वये एकूण रु.१०,६९,००,०००/- (अक्षरी रू. दहा कोटी एकोणसत्तर लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. संदर्भ क्र.६ च्या येथील पत्राव्दारे संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी ०१ वेतन या 
उद्ीष्टाकरीता निधी वितरीत करण्याची विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयास 
अनुसरून निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०२१/प्र.क्र.१७/का.८ 


शासन निर्णय- 

विद्यमान १४ शासकीय तंत्रनिकेतनामध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी दुसरी पाळीवरील खर्च 
भागविण्यासाठी वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ चे शासन निर्णयानुसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
आवश्यक असणारा अनिवार्य कार्यक्रमावरील खर्चाकरिता रु.५,३९,००,०००(अक्षरी रुपये पाच कोटी 
एकोणचाळीस SRI फक्‍त) खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


पसंख्य पन २०२०-२१ साठी बीम्स प्रणालीवर वेतन या पन निर्णय दि. |बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध 

विद्यार्थ्यांसाठी  वितनया हीष्टाखाली २६ एप्रिल, २०२१ , दि.३० निधीनुसार वितरणासाठी 

विद्यम हीष्टाकरी वितरणाकरिता उपलब्ध , 2029 दि.२२ सप्टेंबर, प्रस्तावित निधी 

सकीय र्थसंकल्पित निधी (९५ टक्के) २०२१ व दि.२ डिसेंबर, 

ंत्रनिकेतनांमध्ये ण्यात आलेले २०२१ अन्वये वेतन या 

परी पाळी सुरू अनुदान हीष्टाखाली वितरित 

ण निधी 

(२२३५ बी ०२२) 

०१, वेतन १५,४०,००,०००/- १४,६३,००,०००/- ९,२४,००,०००/- ५,३९,००,०००/- 
एकुण ५,३९,००,०००/- 


२. सदर तरतूद संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी”आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


३. या योजनेंतर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील वेळोवेळी 
अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या 
खर्चाचा aati व उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहित मुदतीत शासनास आणि 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या GMail खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची 
जबाबदारी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची राहील. 


४. सदर रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाने यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, कार्यालयीन आदेश, वित्तीय नियमावली, सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाची कार्य नियमावली, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल, वित्तीय कार्यपध्दती 
आणि वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या संदर्भाधीन सूचना यांचा अवलंब करावा. 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. FAST २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार आणि त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि,२४ 
जून, २०२१, दि.१४ आक्टोबर, २०२१ व दि.३ फेब्रुवारी, २०२२ मधील अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०२१/प्र.क्र.१७/का.८ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२०२१८१२३५१८९५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DINESH MADHAVRAO - 


SONAVANE च... 1 क 
(दि. मा.सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
3) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


४) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन संस्था ( ठाणे, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, मुंबई TEX, मुंबई 
उपनगर,रत्नागिरी, कराड, ब्रम्हपुरी, जालना, अंबड, पुणे, लातूर व हिंगोली) 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८) सर्व संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत 
९) नियोजन विभाग का.१४७५, 

१०) वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

११) अवर सचिव (का.(७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्‍कम संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना बी.डी.एस. वर तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्याची विनंती करण्यात येत आहे. 

१२) निवडनस्ती. 


& 
9 


५. er १-८ ६<--< 


